उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर 
यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, 
नांदेड येथील ९३ अस्थायी पदे पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.६१/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: 22 ATE, २०१९. 
वाचा 
१) शासन निर्णय, सा.आ.वि., क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.९१/आरोग्य-४, दि.१.११.२०१८. 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र, क्र.संआसे/कक्ष-३/टे- 
१२/लातुरमंडळलातूर/अपदेमुदतवाढ/सन १९-२०/१०९५-९६/१९, दि.२३.०१.२०१९. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक., दि.२१.०२.२०१९. 


शासन निर्णय 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, 
नांदेड येथील ९३ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील दि.१.११.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. या शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांच्या अधिपत्याखालील 
जिल्हा सामान्य रुग्णालय, नांदेड येथील यासोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेल्या ९३ अस्थायी 
पदांना खालील अटींच्या अधीन राहून दि.१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

१) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे 
मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९ नुसार 
विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय 
समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 

३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्ताचा 
प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 

सदर पदांवरील खर्च सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष 

“२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१-नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.६१/आरोग्य-४ 


दवाखाने, ११०-७- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, (०६)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील 
अध्यापनेत्तर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०२२६)” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२०१२१३३३४४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 
DN: c=IN, o=Government Of 


e Maharashtra, ou=Public Health 
p fa d | M Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28 
¢€94703436c07cda664672d20607766dc 


59d345b, 
a a V e serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76 


b869fa2e5835af215c6a80eae8F70eaf87 
bOcf68d63f, cn=Pradip M Balkavde 
Date: 2019.03.22 12:05:00 +05'30' 


(प्र.मो.बलकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
3. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( रूग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन), पुणे. 
५. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (लेखा व लेखापरिक्षा), पुणे. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 
७. महालेखापाल, १/२,महाराष्ट्र (लेखा व लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, नांदेड 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 
१०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नांदेड 
११.वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई. 
१२.अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५ /अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती (आरोग्य- ४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


<a 


विवरण पत्र -अ 


अस्थायी पदे दि.०१.०३.१९ ते २८.०२.२० या कालावधीसाठी पुढे चालु ठेवण्याचा प्रस्ताव 


कार्यालय - जिल्हा रूग्णालय नांदेड जि.नांदेड 


तात्पुरती 
पदे/पदनाम ज्या 
शासन निर्णयाने 
निर्माण केली 
त्याचा शा.नि.कर. 
दिनांक 


हळ अद 


wifes 


जिल्ह wer After [| 
sone | | eens 
१५६००-३९ १००-६६०० 


डीएचसी/ ३०१०/ 
R WH ecc/ 


आरोग्य-३ दिनांक जगन 
०२-०२-२०११. | निवासी वैद्यकिय अधिकारी (बाह्य गडवा क वतन 
संपर्क) वर्ग-१ 


९ ३० ०-३४८ ० ०- ०५४०० 


वैद्यकिय अधिकारी (नेत्रचिकित्सा ) हिं 
वर्ग-१ 


वैद्यकिय अधिकारी (स्त्रीरोग प्रसूति 
तज्ञ) वर्ग-२ 

वैद्यकीय अधिकारी 

(बधिरीकरण तज्ञ) वर्ग-२ 
वैद्यकीय अधिकारी 

(भिषक) वर्ग-२ 
वैद्यकीय अधिकारी 
(बालरोग तज्ञ) वर्ग-२ 


९ ३० ०- ३४८ ००- ५४०० 


3] ९३० ०-३४८ ००- ५४००८ 
ढं 
वैद्यकिय अधिकारी (नेत्रश्ल्य चिकित्सा ) 
९ ३० ०-३४८ ००- roo 
वर्ग-र 
वैद्यकिय अधिकारी (दंतचिकित्सा ) 
वर्गः र ९ ३ ० ०- ३४८ ० ०- ५४०० 
व — 


वैद्यकिय अधिकारी (अपघात कक्ष) द 
नं ९ ३० ०- ३४८ oo ५४०० 


वर्ग-र 
eee Oe लळदाकककन 


वैद्यकिय अधिकारी (अस्थिव्यंग) वर्ग-२ 


ale Teles eet] fe lete pl 


vw 
w 


F\Continu= 


आदेशान्वये शेवटी पदे 


पद 
संख्या see पुढे चालू ठेवली त्याचा 
शा.नि.क़.दिनांक 


ज्या तारखे 
ज्या शासकीय 


चालू 


ठेवावयाची 
आहेत त्याचा 
दिनांक 


शासन निर्णय क्र. 
अपदे-२० १८/ Wow, 
९ १/आरोग्य-४/ 


दिनांक ०१.११.२०१८ 


पासुन पदे पुढे 


०१/०३/२०१९ 


पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत 
लेव्वाशिर्ष आवश्यकता व स्पष्टीकरणे 
लेखाशिर्ष र २१० | 
वैद्यकिय सेवा व 
सार्वजनीक 
आरोग्य. 
दसार्यजनोक १०० खाटाच्या जिल्हा 


रुग्णालयाकरिता शासनाने 
आरोग्य, ० शानिक्र डीएचसी/ ३०१०/प्रक़् 
० ० 
नागरी आरोग्य प ate: 
१८८/ आरोग्य-३ दिनांक 


सेवा-विषम 
चिकित्सा.१०- | रे०२-२०११ अन्वये निर्माण 
a maak “a केलेली अधिकारी/कर्मचारी 
दवाखाने तर यांची ९३ पदे पुढे चालु ठेवणे 
यासकियं आवशयक आहे. 
रुग्णालये व 
दवाखाने 


(२२१००२२६) 


कार्यालय - जिल्हा रुग्णालय नांदेड जि.नांदेड 


तात्पुरती ज्या तारखे 
पदे/पदनाम ज्या ज्या शासकीय पासुन पदे पुढे 
शासन निर्णयाने पद आदेशान्वये शेवटी पदे चालू पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत 
निर्माण केली = संख्या i पुढे चालू ठेवली त्याचा| ठेवावयाची आवश्यकता व स्पष्टीकरणे 
त्याचा शा.नि.क़ृ. शा.नि.क़र.दिनांक आहेत त्याचा 
दिनांक दिनांक 


शानिक़ 
डीएचसी/ ३०१०/ 


वैद्यकिय अधिकारी वर्ग-३ 
सहाय्यक अधिसेवीका वर्ग-३ 


Pp 


ATA 
aw 
° 
| 
wy 
« 
“ 
° 
| 
: 
° 


३० ०-३४८ ००- 


: 


WH १८८/ 
आरोग्य-३ दिनांक परिसेवीका वर्ग-३ ३००-३४८००- ४३०० 
०२-०२-२०११. अधिपरिचारीका वर्ग-३ २७ | ९३००-३४८००-४२०० 


भौतीकोपचार तज्ञ वर्ग-३ 


a” 


३० ०- ३४८ ० ०- 


« 
aw 
° 
° 


p 


200-3¥C ० ०- ४३०० 
रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ वर्ग-३ 
क्षकिरण तंत्रज्ञ वर्ग-३ 


९ ३० ०-३४८००- ४२०० 


९ ३० ०- ३४८ ० ०- ४२०० 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ वर्ग-३ ९३००-३४८००- ४२०० be teed 
: लेखाशिर्ष २२ १० 
ककी dora ४ — 
औषध निर्माण अधिकारी वर्ग-३ aa ५२००-२०२००- २८०० सार्वजनीक 
प्रयोगशाळा सहाय्यक वर्ग-३ gE ५२००-२०२००- २००० peels १०० खाटाच्या जिल्हा 
ब द ग 
भांडारपाल तथा वस्त्रपाल वर्ग-३ | ५२००-२०२००- १९०० poe रोग्य,०४ | रुंग्णालयाकरिता शासनाने 
स्ट li ce ae | MEY १०१ 
=< o A, कि 
meron ieee रा पर ७४२०९६ | Barter | 86/9 दिनांक 
अपघात विभाग सेवक aie | a | ४४४ ०-७४४०- १३०० विनांक ०१.११.२० १८ धरी न कलेली. शधिकारी ahah 
रक्‍तपेढी परिचर | 2 | ४४४ ०-७४४०- १६०० दवाखानेतर॒ | यांची ९३ पदे पुढे चालु ठेवणे 
शस्त्रक्रियागार परिचर वर्ग-४ ५७४००९०६०७ ह८०८ रावि आवश्यक आहे. 
न्कसेकक वर्गध Le] नलव 
ब्रणोपचारक वर्ग-४ ae पर्रिकर ewe दवाखाने 
(२२१००२२६) 
शिपाई वर्ग-४ 


4 
4 
Bg 
° 
१ 
G 
2 
| 
: 


९ ३० ०-३४८ ० ०-४४०० 


९ ३० ०-३४८ ००-४३०० 
५ २००-२०२००-र४०० 


५२००-२०२००-१९०० 


al 
0 
§ 
ap 
Fy 
4 


५२००-२०२००-१९०० 


4 
4 
{4 
नि 
4/4 
क: 
3p} ab 
कि 
शी 
44 
Ti 
a 
AIA 


F.AContinuations 18-19\CS Nanded 2019-20 


